प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१९ - २०२० दरम्यान केंद्र शासनाकडून 
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या श्रेणीवर्घअंतर्गत प्राप्त 
अनुदानातून यंत्र खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 
इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
नागपूर. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : आयसीएन-२०२०/प्र.क्र.७९/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १२.०३. २०२० 


वाचा: १) area निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

2) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 

४) शासन पत्र क्रमांक पीजीएन-२०१९ /प्र.क्र. २९५ / प्रशा-१,दिनांक १९.११.२०१९ 

५) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवेशिवसं/शावैमअ/केंद्रशाहि/ 
४२१० २४३८/यंसाख/१-म/१६७४/२०२०, दिनांक : १२.०२.२०२० 


शासन निर्णय :- 


इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर या संस्थेस केंद्र शासनाच्या ११ व्या 


पंचवार्षीक योजनांतर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या श्रेणीवर्धन योजनेंतर्गत केंद्र शासन हिस्साअंतर्गत 


मंजूर अनुदानातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून पुढील तक्त्यात नमूद रु.१४,३४,१९,३३९/- (रु.चौदा 


कोटी चौतीस लक्ष एकोणिस हजार तीनशे एकोण चाळीस फक्त) ची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या 


शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग । प्रती नग | एकूण किंमत 
किंमत (रुपये) 
(रुपये) 
1 १_| ASSES बायपॅप मशीन २ ३७५००० ७५०००० 


शासन निर्णय क्रमांकः आयसीएन-२०२०/प्र.क्र.७९/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग । प्रतीनग | एकूण किंमत 
किंमत (रुपये) 
(रुपये) 

२ | फ्लेक्झिबल एअरवेस्कोप विथ व्हीज्वलायझेठान सेट |e | २९८७५० २९८७५० 

३ | फलेक्झिबल ब्रॉन्कोस्कोप किट कॉम्पेटीबळ विथ ha २९९५५० २९९५५० 
व्हीज्वलायझेडान किट 

४ ।१० बेडेड मल्टीपरा मानीटर विथ सेन्ट्रल AMET a 99999200 | ११७११२०० 
सीस्टीम विथ अँक्सेसरीज 

५ | Rots ब्रान्कोस्कोपी सेट विथ ऑल अँक्सेसरीज Le | ३२८६७१३ ३२८६७१३ 

६ | फुल हाय डेफिनेशन इमेजींग सिस्टीम विथ | 3040000 3040000 
एनबीआय (नॅरो बॅण्ड इमेजींग) 

७ | इन्ट्राऑपरेटीव्ह ई ad मॉनिटरींग सिस्टीम व्यि ३५००००० ३५००००० 

८ | बायनाक्‍्युलर मायक्रोस्कोप विथ इनबील्ट बॅटरी २० ४१३०० ८२६००० 

९ | इन्क्युबेटर बॅक्टेरीयोलाजीकल (मेमर्ट टाईप) eal ८८५०० ८८५०० 

| ० | इन्डोबोन्कल अल्ट्रासाऊंड सिस्टीम विथ हि ९८७५००० ९८७५००० 
कॉनवेक्स्प्रोब 

।_११_| एक्स-रे फिल्म व्हीवींग बॉक्स फॉर ४ फिल्म्स्‌ 4 ३५५५० १७७७५० 

१२ | अल्ट्रासाऊन्ड अँन्ड इकोकाडिओग्राफी Hats ae] २७००००० २७००००० 

१३ | मल्टीपॅरा मानीटर विथ अँक्सेसरीज १५ १७३६०० २६०४००० 

१४ | बायपॅप मशिन षु ३७५००० १८७५००० 

१५ | बायफेजीक डिफिब्रीलेटर ६ २२४००० १३४४००० 

१६ | सिरींज इन्फयुजन पंम्प विथ ऑल अँक्सेसरीज २० ३१३६० ६२७२०० 

१७ | ई.सी.जी. मशिन ६ १००८०० ६०४८०० 

१८ | पोर्टेबल ई.एम.जी. मशिन विथ पीसी अँन्ड प्रिंटर zs २९९००० २९९००० 

१९ | सेन्ट्रल ऑक्सीजन अन्ड UR पाईप लाईन ie २९६१७५ २९६१७५ 
सिस्टीम टाईप - १ 

२० | पोर्टेबल स्पायरोमीटर विथ पीसी अँन्ड प्रिंटर १ १९०४०० १९०४०० 

२१ | सेन्ट्रल ऑक्सीजन अँन्ड UHR पाईप लाईन fia १६६६०० १६६६०० 
सिस्टीम टाईप - २ 

२२ | सेन्ट्रल ऑक्सीजन अन्ड सकान पाईप लाईन | ११२०२५ ११२०२५ 
सिस्टीम टाईप - ३ 

२३ | बी.पी. मॉनीटर डिजीटल 4o ८९६ ४४८०० 

२४ । सॉफ्टवेअर पीसी बेस्ड स्पायरोमीटर | ३६९६० ३६९६० 

२५ । नेब्युलायझर २० ९५२ १९०४० 

२६ बी.पी. मोनीटर डायल टाईप ४० ४३७ १७४८० 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयसीएन-२०२०/प्र.क्र.७९/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग । प्रतीनग | एकूण किंमत 
किंमत (रुपये) 
(रुपये) 
२७ | एअर बेड १० १६२४ १६२४० 
२८ | हाय एन्ड कलर डॉपलर ABM re ६५००००० ६५००००० 
२९ सी.आर. मशिन मल्टीलोडर व्यि ३५००००० ३५००००० 
३० | लेझर Sasa मशिन | a | ७८४००० ७८४००० 
३१ | पोर्टेबल कलर डॉपलर | 9 | ३०२४००० ३०२४००० 
३२ | निओनेटल हाय फ्रिक्वेन्सी व्हेन्टीलेटर | a ३५६९३०० ३५६९३०० 
३३ | पेडियाट्रिक हाय फ्रिक्वेन्सी व्हेन्टीलेटर द्य ३५२८००० ३५२८००० 
३४ | ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर g ५६००० ३३६००० 
३५ | मल्टीपॅरामीटर मॉनिटर 8 १६२४०० ६४९६०० 
३६ | हण्ड हेल्ड ब्लड गॅस अनालायझर (एबीजी मशिन) १ ९९५००० ९९५००० 
३७ | हाय फ्लो नेझल HYST (एअरवे) २ ४२९११० ८५८२२० 
३८ | मल्टीचेनल सिरींज इन्फयुजन पम्प ४ ७२८०० २९१२०० 
३९ | एलईडी डबल सरफेस फोटोथेरपी ५२०८० ३१२४८० 
४० | बबल सी पॅप (HINA) ४ ३१३६०० १२५४४०० 
४१ | अँडव्हान्स्ड बायपॅप मशिन २ ३७५००० ७५०००० 
४२ | अँडव्हान्स्ड सर्व्हा कन्ट्रोल्ड रेडियन्ट TAL ४ २४६४०० ९८५६०० 
४३ | एम्ब्रैस नेस्ट इन्फन्ट वार्मर विथ अँक्सेसरीज २ ३२९६० ६५९२० 
४४ | फुल्ली अँटोमेटेड डिस्क्रीट अँन्ड रॅन्डम TRIG षि ५९००००० ५९००००० 
STATOR 
४५ | फुल्ली अँटोमेटेड इम्युनोळांजी अनाळायझर | 9 | ४२४८००० ४२४८००० 
४६ | मायक्रोस्कोप (बायनाक्युलर) | a | १२५३७५० १२५३७५० 
४७ | अँटोमेटेड स्लाईड स्टेनर व्यि ३३०४००० ३३०४००० 
४८ | ग्रासींग स्टेशन a | १३४५२०० १३४५२०० 
४९ | मल्टीपरामेट्रीक सिस्टीम फॉर अँटोमेटेड अँग्रोस ia २५९६००० २५९६००० 
जेल इलेक्ट्रोफोरेसीस 
yo  ट्रायनाक्‍्युलर रिसर्च मायक्रोस्कोप la 4200000 4200000 
इम्युनोफ्लोरोसेन्स 
५१ | फुल्ली अँटोमेटेड ऑर्थोपेडिक ऑपरेटींग टेबल विथ णं २७५०००० २७५०००० 
ऑल ऑर्थोपेडिक अँन्ड न्युरोस्पाईनल अटेंचमेन्ट 
५२ | बटरी ऑपरेटेड ड्रील सिस्टीम Ea 4420000 4420000 
५३ | इलेक्ट्रो कोटरी मशिन २ ५३२००० १०६४००० 
५४ | सजिकल हेल्मेट विथ एलईडी हेड लाईट (aa ७९५९२१ ७९५९२१ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयसीएन-२०२०/प्र.क्र.७९/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग | प्रती नग | एकूण किंमत 
किंमत (रुपये) 
(रुपये) 
५५ | हीप मॅन्युअल रिव्हीजन इन्स्ट्रमेन्ट सेट | 9 | १६९१७७० १६९१७७० 
५६ | एलईडी शडोलेस मोबाईल ऑपरेटींग लाईट २ २००००० ४००००० 
५७ | जनरल आर्थोपेडिक इन्स्ट्रमेन्टस्‌ -१ | 9 | २९४००० २९४००० 
५८ | जनरल स्पाईन सजिकल इन्स्ट्रमेन्टस्‌ | 9 | २९६८०० २९६८०० 
५९ | आर्थोपेडिक इन्स्ट्रमेन्ट (कटर अँन्ड प्लायर्स) ae २९९८८० २९९८८० 
६० | स्पेडालाईज्ड स्पाईन सर्जरी इन्स्ट्रमेन्टस्‌ | 9 | २९८४८० २९८४८० 
६१ | इलेक्ट्रीकल सजिकल टेबल विथ बॅटरी बॅकअप २ ६५०००० १३००००० 
६२ | एलईडी डबल डोम ओटी लाईट रिफलेक्टर विथ २ १२५०००० २५००००० 
कॅमेरा 
६३ | जनरल ओर्थापेडिक इन्स्ट्रमेन्टस्‌ -२ | 9 | २९२३२० २९२३२० 
६४ | जनरल इन्स्ट्रमेन्ट अन्ड Regex | 4 | २९७३६० २९७३६० 
६५ | ऑप्थल्मीक Re युनीट विथ स्लीट लॅम्प २ २१२८०० ४२५६०० 
(इंडियन) 
६६ | सजिकल ऑप्थल्मिक ऑपरेटींग मायक्रोस्कोप ee १०६४००० १०६४००० 
६७ | ऑप्थल्मिक ऑपरेटींग टेबल २ १५३४०० ३०६८०० 
६८ | अँटोमेटेड पेरिमीटर Ee] १००८००० १००८००० 
६९ । ऑप्थल्मिक फेकोइमल्सीफायर | १५६८००० १५६८००० 
७० | पोस्टेरियर सेगमेन्ट विट्रेक्टांमी युनीट विथ फ्रेंग्मंटोम | १ | १९६०००० १९६०००० 
७१ | रेटीनटल सर्जरी इन्स्ट्रमेन्टस्‌ ३ ३६२०० १०८६०० 
७२ | ग्रीन लेझर 2 १०९२००० २१८४००० 
७३ | मायक्रोसजिकल बायपोलर कोअँग्युलेटर २ २२४०० ४४८०० 
७४ | क्रायो मशिन डि ५२६४० ५२६४० 
७५ | कम्बाईन सिस्टीम फॉर नान कॉन्टॅक्ट टोनोमीटर २ १४५०००० २९००००० 
अँटोरिफ्रेक्टोमीटर केरॅटोमीटर अँन्ड पॅचीमीटर 
७६ | चार्टस्‌ (मेडिकोलिगल इम्पार्टन्स] fea १६०००० १६०००० 
७७ | BRR पॅथोलाजी मॉडेल्स | २८८००० २८८००० 
७८ | लिंगल/टॉक्झीकोलांजीकल मडेल्स्‌ १ | १६७२०० १६७२०० 
७९ पॉईजन सेट eae] ६६००० ६६००० 
८० वेपन सेट ea ६६००० ६६००० 
८१ | thes (मेल अन्ड फिमेल) | ८५००० ८५००० 
८२ | एफ एम टी मायक्रोस्कोपीक स्लाईड १० ० १३५०० १३५००० 
८२३ | एअर प्युरीफायर षु १००००० ५००००० 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयसीएन-२०२०/प्र.क्र.७९/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग । प्रतीनग | एकूण किंमत 
किंमत (रुपये) 
(रुपये) 
८४ | सकान मशिन ५ १५००० ७५००० 
८५ | क्रायोकॉटरी ३ १५६८० ४७०४० 
८६ | फीटल मॉनीटर एनएसटी मशिन | 9° | १३२६०८ १३२६०८० 
८७ | अनेस्थेशिया वर्कस्टेशन अडल्ट विथ १ वेपोरायझर । ३ १०२०००० ३०६०००० 
८८ | कोटरी मशिन विथ अंडरवॉटर विथ वेसल सेलर २ १२२०८०० २४४१६०० 
८९ ।ई.सी.जी.मशिन न ५६००० ३३६००० 
९० | मल्टीपॅरा मॉनीटर १५ ९८५०० १४७७५०० 
९१ | इन्ट्रायुटेराइन फ्ल्युईड मॅनेजमेन्ट सिस्टीम २ ३०१२८० ६०२५६० 
९२ | सीओटू (002) इन्स्फलेटर २ २७८८८० ५५७७६० 
९३ | प्रसुती कक्ष हास्त्रक्रियागृह साधन सामुग्री | ० १९६6 ६८६६० 
(ड्रेसिंग ड्रम विथ ट्रे) 
९४ | प्रसुती कक्ष शास्त्रक्रियागृह साधन सामुग्री १५ १९११२ २८६६८० 
(स्टेनलेस स्टील ट्रॉली व्हेरीयस साईज) 
९५ | ४ चॅनल पोर्टंबलळ ईएमजी ae] २९९००० २९९००० 
९६ | पोर्टेबल स्पायरोमीटर ह्य १९०४०० १९०४०० 
९७ | ३२ चॅनल पोर्टेबल ईईजी ea २९८००० २९८००० 
९८ | ल॑प्रोस्कोपी सिम्युलेटर | a | ११८१४१६० |  ११८१४१६० 
९९ | मेगावॅट प्लस स्मोक इव्क्युएटर विथ ल॑प्रोस्कोपीक | ९७१२७५ ९७१२७५ 
मोड विथ स्टॅन्डर्ड अक्सेसरीज 
| १०० | मेगा सॉफ्ट रियुजेबळ आरईएम पॅड विथ केबल २ ३२४८०० ६४९६०० 
एकूण १४३४१९३३९ 
अढी: 
१. सदर प्रशासकीय मान्यता केंद्र शासनाच्या ११ व्या पंचवार्षीक योजनांतर्गत पदव्युत्तर 


अभ्यासक्रमाच्या श्रेणीवर्धन योजनेंतर्गत केंद्र शासनाचा राज्य शासनास प्राप्त झालेला निधी 


सदर आर्थिक वर्षात वापरण्यास परवानगी मिळणेबाबत उपरोक्‍त दिनांक १९.११.२०१९ च्या 


पत्रान्वये केंद्र शासनास पाठविलेल्या प्रस्तावास मान्यता मिळण्याच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयसीएन-२०२०/प्र.क्र.७९/प्रा-१ 


१०. 


११. 


सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता तसेच बांधकाम / 
विद्युतीकरणाची नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा 
केली आहे. 

सदर यंत्र सामुग्री संबंधित केंद्र- राज्य योजनेतंर्गत अनुज्ञेय आहे, याची खातरजमा संबधित 
संस्थेने केली आहे. 

सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक ( वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला नसल्याबाबत 
व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या ळेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या 
शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. त्यानुषंगाने यंत्राच्या किंमतीस आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येईल. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयसीएन-२०२०/प्र.क्र.७९/प्रश्‍ा-१ 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संस्थेस खालील लेखाशिर्षाखालील मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एस ४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा 
OO = 
(००) (82) - राज्य शासकीय वैद्यक महाविद्यालयाचे बळकटीकरण व 

दर्जावाढ करणे व नवीन पदव्युत्तर पाठयक्रम सुरु करणे व 
पदव्युत्तर विद्यार्थ्याच्या संख्येत वाढ करणे (४२१० २४३८) 

५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३१२१११५०३९०१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


A R U N Digitally signed by ARUN 
MURLIDHARRAO DAHALE 

DN: त, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba 

M U R L | D H 5a50897b7b2244d66593f50dd7 13da 
83860912503, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA , MUMBAI, 
serialNumber=30df743755280cf26ce 

A R R A O 97ec0978235f63f80f0bc4317129bf38 
1eb48778f2e3d, ou=NA, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DAHAYVE 2" 
(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स arora लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर . 
६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


